शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयातील व अधिपरीक्षक, 
पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी नव्याने आरक्षित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४ अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :-१) केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ या अधिनियमान्वये 

केंद्र शासनाने निर्गमित केलेली दिनांक २९ जुले, २०१३ ची अधिसूचना. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अपंग-२०१३/ 

प्र.क्र.३५/ अ.क. २, दिनांक ३ जुले, २०१३ 

3) केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अपंग-२०१३/प्र.क्र.३५/ 
अ.क. २, दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१६ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र. ८४/ 
का. ३४ अ, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ 

६) केंद्र शासनाच्या सामाजिक, न्याय व अधिकारीता मंत्रालये, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ ची अधिसूचना 

9) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग -२०१९/ 
प्र.क्र. २५१/ दि.क.२, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 

८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१९/ 
प्र.क्र. २५१/ दि.क.२, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ 

९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र. ८४/ 
का. ३४ अ, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मावज-२०१६/प्र.क्र. ८२/भाग-३/ 

३४-अ, दिनांक १८ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ या अधिनियमातील कलम ३३ नुसार ३ वर्षापेक्षा 
जास्त नसेल इतक्या कालांतराने अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील जागांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करणे 
आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. २९ जुले, २०१३ च्या अधिसूचनेन्वये अपंगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या 
पदांच्या यादीचे पुनर्विलोकन करुन सदर यादी www.ccdisabilities.nic.in या वेबसाईटवर दि. ४ जानेवारी, २०२१ 
रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. तथापि, केंद्र शासनाच्या दि. ४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार 
पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केळेळी गट-“अ” ते गट-“ड” संवर्गातील जी पदे राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) सर्व पदांसाठी केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार 
पदसुनिश्चितबाबतचा शासन निर्णय संदर्भ क्र. ८ येथील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २ 
फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या होत्या. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन माहिती 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


व जनसंपर्क महासंचालनालय व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद 
केलेल्या शासन निर्णयातील पदांचे पुनर्विलोकन पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गातील पदांची सुनिश्चिती करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ 
मधील कलम ३२ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील पदांमध्ये अपंग व्यक्‍तींना आरक्षण देण्याच्या हेतूने सदर 
पदांची सुनिश्चिती करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने तज्ञ समिती गठीत केली होती. सदर तज्ञ 
समितीने दि. २५ फेब्रुवारी, २०१३ रोजीच्या बैठकीत सुचविल्यानुसार शासनाच्या विविध विभागांप्रमाणे सामान्य 
प्रशासन विभागातील या कार्यासनाच्या अधिनस्त व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशाने यांच्या आस्थापनेवरील गट-“अ 
व गट-“ड” मधील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. ३ जुले, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
अपंगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली होती. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ कलम ३३ नुसार माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील पदांचे पुनर्विलोकन करण्यात 
येऊन त्या अनुषंगाने दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची सुनिश्चिती दि. १ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात आली होती. तथापि, आता सदर अधिनियमाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या निर्गमित केलेल्या 
दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या यादीप्रमाणे माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालय व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या आस्थापनेवरील गट-“अ” व गट-“ड” मधील 
पदे सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/३६५/प्र.क्र. ८४ / का. ३४ अ, दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिव्यांगाच्या नवीन प्रवर्गासह सुनिश्चित करण्यात आली होती. परंतु सदर शासन निर्णयात नमूद 
करण्यात आलेल्या दिव्यांगाच्या उपप्रकारासाठीची संक्षेपाक्षरे केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालये, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील संक्षेपाक्षरांची यादी यामध्ये तफावत 
असल्यामुळे सदर शासन निर्णयामध्ये आवश्‍यक दुरुस्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय यांची दि. 
४ जानेवारी, २०२१ ची अधिसूचना, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या दि. २ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीच्या अनुषंगाने व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या 
दिव्यांगाच्या नवीन प्रवर्गासह सुनिश्चित करण्यात आलेला शासन निर्णय अधिक्रमित करुन माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय व अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाहाने यांच्या आस्थापनेवरील गट-“अ” ते गट-“ड” मधील पदांचे 
“विवरणपत्र-अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगाच्या नवीन प्रवर्गासह नव्याने सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००४१२४९३६९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, AVINDRA 
सहपत्र : विवरणपत्र-अ BHIKAJI MORYE # 
(अ.भि. ARG) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७/३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४ अ 


४. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 
. मा. मुख्य सचिव यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
८. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अमुस / प्र.स. / सचिव, 
. अप्पर मुख्य सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सचिव, मा. सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
१२. सचिव, मा. अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई, 
१३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांना पत्राने, 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई, (५ प्रती प्रसिध्दीसाठी) 
१६. आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१७. संचालक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई, 
१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई, 
२०. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२२. सर्व विभागीय समाज कल्याण अधिकारी, 
२३. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
२४. सर्व विशोष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
२६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
३०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई, 
३१. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३२. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३३. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर-अमरावती विभाग,नागपूर, 
३४. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
३५. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३६. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
३७. उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 
३८. वरिष्ठ सहायक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, पणजी-गोवा, 
३९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
४०. अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 
४१. कार्यासन अधिकारी (दि.क्र. 2), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४२. सामान्य प्रशासन विभाग / का.१६-अ, मंत्रालय, मुंबई, 
४३. निवड नस्ती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१७/३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४ अ, दिनांक - ०३ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र -अ 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ ३ 1 Seen षु ६ 
राजपत्रित गट-अ (वर्ग-१) 
| संचालक (माहिती) (प्रशासन, | 5, ST, W, BN, L, KC.) 9) B, LV कार्यालय प्रमुख, तसेच सर्व प्रशासकीय कामे, ६१/ ११९६, ६८-६९ 
वृत्त व जनसंपर्क) PP, RW, SE, H, ७, MF | २ D, HH वृत्तपत्रांना व इतर प्रसिध्दी माध्यमांना / १२००-१२०१, 
Director (Information) 3) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| wraifaatee दैनंदिन वृत्तविशोष, प्रसिध्दी, खास| १०८-१०९ / १२३६- 
(Administration, News BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy लेख, दूरदर्शन केंद्रावरुन प्रक्षेपित करण्यांसाठी| १२३८, ८५२-८५४ / 
and Public Relation) ४ ASD (M), SLD, MI शासकीय कार्यक्रम व महत्वाच्या बैठका आदींचे| १५३९-१५४०, ८६४- 
4) MD involving (9) to (४) above) | दूरदर्शन GAMER छायाचित्रण पाठविण्याची| ८६९ / १५४६-१५५२, 
व्यवस्था करणे इ. कामे पार पाडावी लागतात. ८९२, ८९४ / १५६२- 
१५६४, 

२ उपसंचालक (माहिती) ।$, ST, W, BN, L, KC.) 9) B, LV प्रदर्शानाची संकल्पना तयार करणे, राज्य | ६१/ ११९६, ६८-६९ 
(प्रशासन व वृत्त) PP, RW, SE, H, ७, MF | २ D, HH शासनातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या | / १२००-१२०१, 
प्रदर्शने) ३) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| महत्वाच्या समारंभाच्या वेळी स्टेज डेकोरेशनची | १०८-१०९ / १२३६- 


Deputy Director 
(Information) 
(Administration, News) 


(Exibition) 


BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
४) ASD (७), SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 


संकल्पना तयार करणे, प्रदर्शन शाखेवर नियंत्रण 
ठेवणे. क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुख म्हणून जवाबदाऱ्या 
पार पाडणे, वृत्तपत्रांना व इतर प्रसिध्दी माध्यमांना 
छायांचित्रांसह दैनंदिन वृत्तविशोष,प्रसिध्दी, खास 
लेख, दूरदर्शन केंद्रावरुन प्रक्षेपित करण्यासाठी 
शासकीय कार्यक्रम व महत्वाच्या बैठका आदींचे 
दूरदर्शन कॅमेऱयाद्वारे छायाचित्रण पाठविण्याची 
व्यवस्था करणे इ. काम पार पाडावी लागतात. 


१२३८, ८५२-८५४ / 
१५२३९-१५४०, ८६४- 
८६९ /१५४६-१५५२, 
८९२, ८९४ /१५६२- 
१५६४, ५४/१६५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
२ ३ 11 =e et दु ६ 
संशोधन अधिकारी 5, ST, W, BN, L, (९७, 9) B, LV संशोधन व संदर्भ शाखेचे प्रमुख म्हणून | ६१/ ११९६, ६८-६९ 
Research Officer PP, RW, SE, H, ७, MF | २ D, HH जबाबदाऱ्या पार पाडणे, निरनिराळया | / ४३१  /१७९०- 
३) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| कार्यालयांना तसेच मंत्रालयीन विभागांना | १७९१, १२००-१२०१, 


BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
8) ASD (M), SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 


area असणारी माहिती संकलित करुन 
वृत्तपत्रे यातील महत्वाची कात्रणे काढून 
संदर्भासाठी विषयानुसार वर्गीकरणे करणे. 


८५२-८५४ / १५३९- 
१५४०, ८६४-८६९ / 
१५४६-१५५२, ८९२, 
८९४/१५६२-१५६४ 


४ | जिल्हा माहिती अधिकारी/ |S, ST, W, BN, L, KC,| 9) B, LV जिल्हा स्तरावरील संपूर्ण माहिती संकलित HSA) ६१/ ११९६, ६८-६९ 
जनसंपर्क अधिकारी / PP, RW, SE, H, ७, MF | २ 0, HH तसेच मान्यवरांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती| / १२००-१२०१, 
वरिष्ठ उपसंपादक / वरिष्ठ 3) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| संकलित करुन त्यावर आधारित वृत्त तयार करणे| ८५२-८५४ / १५३९- 

न BLA, CP, LC, Dw, AAV, MD व त्यांचे वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री महोदय व| १५४०,  ८६४-८ 
सहायक संचालक (माहिती) र y Sue हो बुल 


District Information 
Officer / Public 
Relations Officer / 
Senior Deputy Editor / 
Senior Assistant Director 
(Information) 


8) ASD (M), SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 


इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती यांचे दौऱ्यातील 
कार्यक्रमाचे छायाचित्रासह वृत्त संकलन करणे. 


/१५४६-१५५२, ८९३, 
८९४/१५६२-१५६४ 


वरिष्ठ सहायक संचालक 
(प्रशासन) 

Senior Assistant Director 
(Administration) 


5, 81, WeeRW, SESH, 
C, MF 


9) B, LV 

2) D, HH 

3) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA, 
BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy 

४) SLD, MI 

4) MD involving (9) to (४) above 


प्रशासन विषयक नस्ती, प्रस्ताव, तसेच शासनास 
पाठवावयाचे प्रस्ताव तयार करणे, तपासणे व 
प्रशासन विषयक बाबी तपासणे. 


६१/ ११९६, ६८-६९ 
/ १२००-१२०१, 
८५२-८५४ / १५३९- 
१५४०, ८९२, ८९४ 
/१५६२-१५६४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
a २ ३ 1 छै. दु & 
राजत्रित गट-ब (वर्ग-२) 
६ | स्वीय सहायक 5, ST, W, L, BN, MF,| 9) B, LV मा. महासंचालक महोदयांचे श्रतलेखन| १०९ / १६८२, ३७७/ 
Personal Assistant RW, SE, H, C 2) D, HH टंकलिखित करणे, तसेच स्वीय सहायक) १७७६, 36 / १८३५ 
3) OA, OL, BL, OAL, BLA, म्हणून सर्व कामे पार पाडणे. 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV 
8) ASD, SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 
७ | ग्रंथपाल, मुंबई 5, ST, W, BN, MF, (, 9 LV, ग्रंथालयात आलेल्या पुस्ताकांची, FATA] ३६, ३८-३९ / 9434- 
Librarian, Mumbai SE, RW, C,H 2) D, HH संबंधित नोंद बुकात नोंद घेणे नवीन सभासद| १८३६, ७३४, ७३८- 
3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC,| करणे, सभासदांना पुस्तके STH ७३९ /१४८८-१४९०, 
Dw, AAV, MDy नियतकालिकांची मागणी करणे. ३३४/१७६२, ११८१/ 
8) ASD (M), ID, SLD, MI २२६२ 
4) MD involving (9) to (४) above 
८ | सहायक संचालक (प्रशासन) 5, ST, W, BN, L, KC,| 9) B, LV आस्थापना झाखेचे कामकाज, शिस्त राखणे, ३३ /१८३३, 3¢-38 / 
Assistant Director) PP, RW, SE, H, ७, MF | २ D, HH प्रशासन विषयक नस्ती, प्रस्ताव, aaa] 9642-9843, ४२ / 
(Administration) 3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC,) शासनास पाठवावयाचे प्रस्ताव तयार करणे,| १६५४ 
Dw, AAV, MDy तपासणे व प्रशासन विषयक बाबी तपासणे. 
8) ASD, SLD, MI 


4) MD involving (9) to (४) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
fe १_| २ 3 ae षु & 
९ | सहायक संचालक (माहिती) |S, ST, W, BN, L, KC,| 9) B, LV मान्यवरांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती | ६१/ ११९६, ६८-६९ 
/ PP, RW, SE, H, C, MF | २ D, HH संकलित करुन त्यावर आधारित वृत्त तयार | / १२००-१२०१, 
माहिती अधिकारी / 3) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| करणे व त्यांचे वृत्तपत्रांना वितरण करणे, Hat | ८५२-८५४ / १५३९- 
अधिपरीक्षक पुतळे ८ BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती यांचे । १५४०, ८६४-८६९ / 
प्रकाडाने, मुंबई, ४ ASD (७), SLD, MI दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे छायाचित्रासह वृत्त | १५४६-१५५२, ८९२, 
डल ल की 4) MD involving (9) to (8) above संकलन करणे. अधिपरीक्षक ard हे कार्यालय | ८९४ /१५६२-१५६४, 
गगनी प्रमुख असून त्यांना आहरण व संवितरण तसेच । ७६९ / १५०२, ८७१- 
वा करे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम करावे लागते. ८७३/१५५३-१५५४ 
Examinar, Books and oc eet संपूर्ण त ae नोंदणी 
ताचे अधिनियमाखालील संपूर्ण राज्यातून येणाऱया 
ane वृत्तपत्रातील उल्लेखनिय व आक्षेपार्ह मजकूर 
शासनाच्या निदर्शनास आणणे राजकीय व 
अन्य घटनांचे वृत्तांत, टीका या स्वरुपाचे 
लिखाण करणे. 
गट-क (वर्ग-३) 
: लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5, ST, W, L, BN, ॥॥, 9) B, LV श्रुतलेखन टंकलिखित करणे. लघुलेखन, १०९ / १६८२, ३७७/ 
Stenographer (नाकाळ। RW, SE, ५, ७ २) D, HH टंकलेखन, बैठकांचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी। १७७६, ३६ / १८३५ 
Grade) 3) OA, OL, BL, OAL, BLA, कार्यालयीन कामकाज 


BLOA, CP, LC, Dw, AAV 
४) ASD, SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 

1 १_| २ 3 [/_-_--1_- Se षु & 

हिं १ | दूरचित्रवाणी छायाचित्रकार | ST, W, BN, SE, RW, H | १ D, HH क॑मेरा चालवणे, विविध कार्यक्रमांचे फोटो १३२८ / २३१२ 
Television 2) OL, LC, Dw, AAV काढणे, अल्बम बनवणे आणि रेकॉर्ड ठेवणे. 
photographer 3) ASD (M), ID, SLD, MI 

४) MD involving (a) to (c) above 

१२ | दूरदर्शन चित्र संपादक| 5, ST, W, MF, RW, 8८, 9) B, LV मान्यवरांच्या कार्यक्रमांचे तसेच बेठकांचे| ७७४-७७७ / १५०५- 

Television Picture Editor | H, ७ २) D, HH ध्वनीमुद्रण करणे. दूरदर्शन छायाचित्रकांरानी| १५०६, 992-993 / 


3) OA, OL, BA, BL, OAL, CP, LC, 


केलेल्या व्हिडिओ चित्रणाच्या कॅसेटवरील 
कव्हरेज पाहणे चांगल्या aed कांऊटिग 


१६९६-१६९७ 


४ ASD (M), SLD, MI लिहून घेणे, एडिट करणे. 
4) MD involving (9) to (४) above 
१३ | अधिक्षक 5, ST, W, RW, SE, H,) 9) B, LV आस्थापना, वृत्त, WHR, लेख, जाहिरात,| 33/9033, 3¢-38 / 
Superintendent C, MF, BN 2) D, HH चित्रपट, प्रदर्शने, या शाख्यांचे संपूर्ण नियंत्रण, 9442-9643, ४२ / 
3) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| ठेवणे महत्वाच्या शासकीय संदर्भावर कार्यवाही| १६५४ 
BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy करणे, पत्रव्यवहार पहाणे प्रस्ताव तयार करणे 
४ SLD, MI इ. कामे करावी लागतात. 
4) MD involving (9) to (४) above 
१४ । उपग्रंथपाल 5, &, ४५, 8१, Mey (, १ (४, ग्रंथालयात आलेल्या पुस्तकांची, वृत्तपत्रांची ३६, ३८-३९ / १५३५- 
Deputy Librarian SE, RW, C 2) D, HH संबंधित नोंद बुकात नोंद घेणे नवीन सभासद| १८३६, ७३४, ७३८- 
3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC,| करणे, सभासदांना पुस्तके STH] ७३९ /१४८८-१४९०, 
Dw, AAV, MDy नियतकालिकांची मागणी करणे. ३३४/१७६२, ११८१/ 


४) ASD (M), ID, SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 


२२६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 

he १_| २ 3 a ee षु ६ 

१५ | उपसंपादक 5, ST, RW, SE, C १) B, LV अन्य राज्यातून येणाऱ्या मान्यवरांचे स्वागत| १७३ / १६९७ 
Sub Editior 2) D, HH करणे तसेच त्यांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती 

3) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw,| संकलित करुन त्यावर आधारित वृत्त तयार 

AAV करणे व त्यांचे वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 

४ ASD (M), SLD, MI महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती यांचे 

4) MD involving (१) to (४) above दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे छायाचित्रासह वृत्त 
संकलन करणे. 

१६ | लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 5, ST, W,L, BN, MF,| १७, श्रुतलेखन टंकलिखित करणे. लघुलेखन, १०९ / १६८२, ३७७/ 
8810999018  (Lower| RW, SE, ५, ७ 2) 0, HH टंकलेखन, बैठकांचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी। १७७६, 3g / १८३५ 
Grade) 3) OA, OL, BL, OAL, BLA, कार्यालयीन कामकाज 

BLOA, CP, LC, Dw, AAV 
४) ASD, SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 

१७ | ग्रंथपाल-नि-संदर्भ सूची| 5, ST, W, BN, MF, L,| 9) LV, ग्रंथालयात आलेल्या पुस्ताकांची, वृत्तपत्रांची| ७३८-७३९ / १४८८- 
सहायक SE, RW, ७ 2) D, HH संबंधित नोंद बुकात नोंद घेणे नवीन सभासद| १४९० 
Librarian-Cum 3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC,| करणे, सभासदांना पुस्तके देणे 
Reference List Dw, AAV, MDy नियतकालिकांची मागणी करणे. 


Assistant 


४) ASD (M), SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ 3 a 8. ___ __ --| षु ६ 
१८ | तांत्रिक सहायक 5, ST, W, BN, RW, 95, 9) B, LV संगणक, प्रिंटर तसेच यांत्रिक पध्दतीचे| १३२८ / 2392, ४४०/ 
Technical Assistant H, C, MF 2) D, HH उपकरणाची देखभाळ करणे व दुरुस्ती करणे. | १७९३ 
3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 
) ASD (M, MoD), SLD, MI 
4) MD involving (a) to (d) above 
१९ | ग्रंथपाल (इबीपी) 5, ST, W, BN, MF, L,| 9) ग्रंथालयात आलेल्या पुस्ताकांची, वृत्तपत्रांची| ७३९ / १४९० 
Librarian (282) SE, RW, ७ २) D, HH संबंधित नोंद बुकात नोंद घेणे नवीन सभासद 
) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, ॥७,| करणे, सभासदांना पुस्तके देणे 
Dw, AAV, MDy नियतकालिकांची मागणी करणे. 
) ASD (७), SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 
२० | सहायक अधीक्षक 5, ST, W, RW, SE, H,) 9) B, LV संसद सदस्य, पत्रकार आदींना GMMR 33-38 = /92 33- 
Assistant C, MF 2) D, HH माहिती विविध क्षेत्रातून मिळून ती संगणका| १८३४, ३८-३९ / 
Superintendent 3) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA,| अद्यावत ठेवणे विविध संस्थांना साहित्य| १६५२-१६५३, ४२ / 


BLA, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
४ SLD, MI 


4) MD involving (9) to (४) above 


विषयक पुस्तके माहिती वितरित करणे इ. 
बाबतचा पत्रव्यवहार करणे. कार्यालयातील 
वेतन देयके, आकस्मिक खर्चाचे धनादेडा 
वितरित करणे, रोख नोंदवही ठेवणे, वार्षिक 
अंदाजपत्रक व सुधारित अंदाज पत्रक तयार 
करणे, कार्यालयातील प्रस्ताव सादर करणे, इ. 
कामे करावी लागतात. 


१६५४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 

fe १_| २ 3 SSS Sa षु ६ 

२१ | Waal सहायक Exhibition] 5, BN, MF, RW, SE १) LV उपसंचाळक (प्रदर्शने) यांना त्यांच्या HATA! १६५७ /२४४४ 
Assistant 2) D, HH मदत करणे तसेच Wey शासनातर्फे आयोजित 

3) OA, BA, OL, CP, LC, Dw, ॥५४, करण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या समारंभाच्या वेळी 
MDy स्टेज डेकोरेशनची संकल्पना तयार करणे, 
४) ASD (M), SLD, MI प्रदर्शान शाखेवर नियंत्रण ठेवणे. 

4) MD involving (a) to (d) above 

२२ | छायाचित्रकार ST, W, BN, SE, RW, H | 9) D, HH AI चालवणे, विविध कार्यक्रमांचे फोटो १३२८ /२३१२ 
Photoghrapher 2) OL, LC, Dw, AAV काढणे, अल्बम बनवणे आणि रेकॉर्ड ठेवणे. 

3) ASD (॥), ID, SLD, MI 
४) MD involving (a) to (c) above 

२३ | चित्रकार 5, ST, W, MF, RW, SE | १ ७, HH उपसंचाळक (प्रदर्शने) यांना त्यांच्या PATA] १८४/१८९५ 

Painter 2) OA, OL, BA, BL, OAL, Dw, AAV | मदत करणे तसेच राज्य शासनातर्फे आयोजित 
3) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI करण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या समारंभाच्या वेळी 
8) MD involving (a) to (0 above स्टेज डेकोरेडानची संकल्पना तयार करणे. 

२४ | प्रतिवेदक, स्वागतकार, उदू 5, ST, W, L, RW, SE,) 9) B, LV अन्य राज्यातून येणाऱ्या मान्यवरांचे स्वागत| ४० / १८३७, ५० / 
अनुवादक H, ७, MF 2) D, HH करणे तसेच त्यांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती| १८४१- १८४२, १२१० 
Reporter, Receptionist, 3) OA, OL, BL, BA, CP, LC, OAL,| संकलित करुन त्यावर आधारित वृत्त तयार| /२२७४ 
Urdu Translator Dw, AAV, MDy करणे व त्यांचे वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 


3) ASD (M), SLD, MI 
४) MD involving (9) to (४) above 


महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती यांचे 
दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे छायाचित्रासह वृत्त 
संकलन करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ 3 a 8..___ __ --| षु & 
२५ | वरिष्ठ लिपिक 5, ST, W, RW, SE, H,| 9) B, LV लोकराज्य या मासिकाच्या छपाई संदर्भात सर्व) ४७-४८ / १८४०- 
Senior Clerk C, MF 2) D, HH कामे करणे तसेच या कामावरील कर्मचाऱ्यांवर| १८४१ 
3) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC,| देखरेख ठेवणे. 
Dw, AAV, MDy 
४ ASD (M,) ID, SLD, MI 
4) MD involving (a) to (d) above 
२६ | लघुटंकलेखक 5, ST, W, L, BN, MF,| १७, LV sac टंकलिखित करणे. लघुलेखन, | १०९ / १६८२, ३७७/ 
Stenogrpher RW, SE, H, ७ 2) D, HH टंकलेखन, बैठकांचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी। १७७६, ३६ / १८३५ 
3) OA, OL, BL, OAL, BLA, कार्यालयीन कामकाज 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV 
४ ASD, SLD, MI 
4) MD involving (9) to (४) above 
२७ | सहायक दूरचित्रवाणी fea] ST, w, BN, SE, RW, H | 9) D, HH मान्यवरांच्या कार्यक्रमांचे तसेच बैठकांचे| १३२८ /2392 
संकलक 2) OL, LC, Dw, AAV ध्वनिमुद्रण करणे. दूरदर्शन छायाचित्रकांरानी 
Assistant Television 3) ASD (M), ID, SLD, MI केलेल्या व्हिडिओ चित्रणाच्या कॅसेटवरील 
Picture Editor 8) MD involving (a) to (c) above कव्हरेज पाहणे चांगल्या aed कांऊटिग 
लिहून घेणे, एडिट करणे. 
२८ | वरिष्ठ यांत्रिक 5, ST, W, BN, ॥॥, 9) B,LV संगणक, Mex तसेच यांत्रिक पध्दतीचे| ६८६, ६८९ /2089- 


Senior Technician 


RW, SE, C, H 


) 
2) D, HH 

3) OA, OL, BL, LC, Dw, AAV 
४) ASD (M), SLD, MI 

4) MD involving (a) to (d) above 


उपकरणाची देखभाल करणे व दुरुस्ती करणे. 


२०९२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ 3 aa Sa षु ६ 
२९ | सहायक ग्रंथपाल 5, ST, W, BN, MF, (,| १ LV, ग्रंथ व साहित्य सभासदांना नोंद करुन देणे, | ७३९ / १४९० 
Assistant Librarian SE, RW, C 2) D, HH सभासदांची नोंद व तत्संबंधीचा पत्रव्यवहार, 
3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC,| नियतकालिकांचे नूतनीकरण नोंद वार्षिक 
Dw, AAV, MDy प्रशासन अहवालाची नोंद. ग्रंथालयात 
४) ASD (M), SLD, MI आलेल्या पुस्ताकांची, वृत्तपत्रांची संबंधित नोंद 
4) MD involving (9) to (४ above बुकात नोंद घेणे नवीन सभासद करणे, 
सभासदांना पुस्तके देणे नियतकालिकांची 
मागणी करणे. 
30 | उप दृकश्राव्य संकलक 5, ST, W, BN, MF, (,| १ LV, ग्रंथ व साहित्य सभासदांना नोंद करुन देणे, | ७३९ / १४९० 
Sub audio-visual SE, RW, C 2) D, HH सभासदांची नोंद व तत्संबंधीचा पत्रव्यवहार, 
compiler 3) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC,| नियतकालिकांचे नूतनीकरण नोंद वार्षिक 
Dw, AAV, MDy प्रशासन अहवालाची नोंद. दूरदर्शन 
४ ASD (M), SLD, MI छायाचित्रकांरानी केलेल्या व्हिडिओ 
4) MD involving (9) to (४ above चित्रणाच्या कॅसेटवरीलळ कव्हरेज पाहणे 
चांगल्या शॉटचे कांऊटिग लिहून घेणे, एडिट 
करणे 
३१ । कॉलिग्राफिस्ट S,ST,W,BN,PP,L,MF, | १७, HH कागद, प्लेट्स आणि इतर सामग्रीवर HI | १३२९ / 2392 
Calligraphist SE,, RW, H 2) OL, LC, Dw, AAV ग्राफिक शब्द, वाक्ये आणि अवतरण लिहिणे. 


) 
) 
3) ASD (M), ID, SLD, MI 
४) MD involving (a) to (c) above 


हे काम मुख्यतः चांगल्या उजेड असलेल्या 
खोल्यांमध्ये केळे जाते. अधूनमधून फील्ड वर्क 
देखील समाविष्ट आहे. सहाय्यक आणि 
उपकरणांसह पदाचा विचार केला पाहिजे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ 3 SS Sa षु ६ 
३२ | सहायक छायाचित्रकार | ST, W, BN, SE, RW, H | 9) D, HH छायाचित्रकार यांना HAR चालवणे, विविध | 932¢ /2392 
Assitant Photographer 2) OL, LC, Dw, AAV कार्यक्रमांचे फोटो काढणे, अल्बम बनवणे 
3) ASD (M), ID, SLD, MI आणि रेकॉर्ड ठेवणे यात मदत करणे. 
४) MD involving (a) to (5) above 
३३ । वाहनचालक -  fA-|S,ST,W,BN, MF १) D, HH वाहन पर्यवेक्षक वाहनचालकांच्या आगमन | 4g / २४९१ 
पर्यवेक्षक 2) OL, LC, Dw, AAV आणि निर्गमनाची दररोज नोंद ठेवतात. 
Driver-Cum-Supervisor 3) ASD (M), SLD वाहनचालकांचे नियमन करतात. 
४ MD involving (a) to (8 above वाहनचालक यांची उपस्थिती दर्शवणे, त्यांना 
कर्तव्ये देणे आणि गैरहजर असलेल्यांच्या 
जागी आराम दलाची व्यवस्था करतात. 
पर्यवेक्षक घोर अनियमितता आणि 
गैरप्रकारांची प्रकरणेबाबत वरिष्ठांना अहवाल 
देतात. 
३४ | लिपिक-नि-टंकलेखक 5, ST, W, BN, RW, 95, 9) B, LV मराठी टंकलेखन, आवक-जावक नोंद Tet] ४६/ १८३९ 
Clerk-Cum-Typist H, ७, MF 2) D, HH ठेवणे, आलेल्या संदर्भाचे वाटप करणे, 
3) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC,) कार्यवाही झालेली प्रकरणे, नस्तीबंध करणे व 
Dw, AAV, MDy सर्व प्रकाराची fata वर्गीय कामे करणे. 


४) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
4) MD involving (a) to (d) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ 3 SSS Se षु & 
३५ | वाहनचालक 5, ST, W, BN, MF १) D, HH वाहनचालक भाड्याने किंवा पगारी कर्मचारी | 4g / २४९१ 
Driver 2) OL, LC, Dw, AAV म्हणून वाहन चालवतो Fou आणि साहित्याची 
3) ASD (M), SLD वाहतूक करणे, वाहतूक नियमांचे पालन 
४ MD involving (a) to (8 above करणे, सिग्नळ वाहनाची साफसफाई, धुलाई 
करणे व दुरुस्ती करणे. प्रवासाचे ताळमेळ 
पुस्तक ठेवणे. 
३६ | स्वागतकार (औरंगाबाद) ।5$, ST, RW, SE, ७ १) B, LV अन्य राज्यातून येणाऱ्या मान्यवरांचे स्वागत। १७३ / १६९७ 
Receptionist 2) 0, HH करणे तसेच त्यांच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती 
त व 3) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw,| संकलित करुन त्यावर आधारित वृत्त तयार 
AAV करणे व त्यांचे वृत्तपत्रांना वितरण करणे, मंत्री 
४) ASD (M), SLD, MI महोदय व इतर महत्वाच्या व्यक्‍ती यांचे 
4) MD involving (9) to (४) above दौऱ्यातील कार्यक्रमाचे छायाचित्रासह वृत्त 
संकलन करणे. 
३७ | जावकपत्रस्वार 5, ST, BN, PP, RW,| 9%) LV वृत्त संस्था, शासकोय कार्यालयामध्ये देण्यात| 9202/2294 


Dispach Rider 


SE, H 


) 
2) D, HH 

3) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
४) ASD (M), SLD, MI 

4) MD involving (a) to (d) above 


आलेले टपाल dod पोहोचविणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
he १_| २ 3 PSS Sa षु ६ 
३८ | दृकश्राव्य सहायक ST, W, BN, SE, RW, H | 9) ७, HH ग्रंथ व साहित्य सभासदांना नोंद करुन देणे, | १३२८ /2392 
Audio Visual Assistant 2) OL, LC, Dw, AAV सभासदांची नोंद व तत्संबंधीचा पत्रव्यवहार, 
3) ASD (M), ID, SLD, MI नियतकालिकांचे नूतनीकरण नोंद वार्षिक 
४ MD involving (a) to (8 above प्रशासन अहवालाची नोंद. दूरदर्शन 
छायाचित्रकांरानी केलेल्या व्हिडिओ 
चित्रणाच्या कॅसेटवरील कव्हरेज पाहणे 
चांगल्या शॉटचे कांऊटिग लिहून घेणे, एडिट 
करणे 
३९ | पत्तायंत्रचालक 5, ST, W, BN, RW, 5६, 9) B, LV मराठी टंकलेखन, आवक-जावक नोंद Tell vg / १८३९ 
Address Operator H, C, MF 2) D, HH ठेवणे, आलेल्या संदर्भाचे वाटप करणे, 
3) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC,| कार्यवाही झालेली प्रकरणे, नस्तीबंध करणे, व 
Dw, AAV, MDy सर्व प्रकाराची लिपिक वर्गीय कामे करणे. 
४ ASD (५, MoD), ID, SLD, MI 
4) MD involving (a) to (d) above 
vo | HART सहायक ST, W, BN, SE, RW, H | 9) D, HH छायाचित्रकार यांना HART चालवणे, विविध | १३२८ / 2392 
Gamera Recisiant 2) OL, LC, Dw, AAV कार्यक्रमांचे फोटो काढणे, अल्बम बनवणे 


3) ASD (७), ID, SLD, MI 


) 
) 
) 
४) MD involving (a) to (c) above 


आणि रेकॉर्ड ठेवणे यात मदत करणे. चलत 
छायाचित्रकार / दूरदर्शन छायाचित्रकार यांना 
मदत करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
1 १_| २ 3 a ae षु & 
गट-ड (वर्ग-४) 
४१ | मुकादम 5, ST, W, BN, RW, 95, 9) B, LV लोकराज्य अंक, नैमित्तीक wormed यांचे पार्सल | 9/2803, ८, 
॥॥॥६081 H, ७, MF 2) D, HH तयार करणे, पॅकींग करणे. मुख्य आवेष्टक १० / २४७५- 
3) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, २४७६, 
AAV 92/2899 
४ ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
4) MD involving (a) to (d) above 
४२ | दप्तरी 5, ST, W, BN, RW, 95, 9) B, LV शासकौय Whar, शासकीय दप्तर, We ¥.| 9/2803, ८, 
Daftari H, C, MF 2) D, HH दस्तऐवज क्रमवार ठेवणे. लोकराज्य व इतर| १० / २४७५- 
3) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw,) प्रकाशनाच्या रेल्वे किंवा पोस्टाने जाणाऱ्या पार्सळवर| २४७६, 
AAV पत्ते लिहिण्याचे काम करणे. लोकराज्य अंक, | 92/209 
8) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI नैमित्तीक प्रकाडाने यांचे पार्सल तयार करणे, पॅकींग 
4) MD involving (a) to (9) above करणे. 
४३ | शिपाई 5, ST, W, BN, L, KC,| 9) B, LV कार्यालयाची सफाई करणे. ई-मेलद्वारे प्राप्त Hida] 9/2803, ८, 
Bean PP, MF, RW, SE, H, ७ 2) D, HH संदेश ने-आण करणे. फोटोग्राफीक रोल डेव्हळप| १० / २४७५- 
3) OA, OL, OAL, CP, (७, Dw, AAV | करणे, फोटोच्या कॉपी काढणे. २४७६, 
४ ASD (५, MoD), ID, SLD, MI १२/२४७७ 
) 


4) MD involving (9) to (४) above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०१७ /३६५/ प्र.क्र. ८४/ का-३४अ 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED: 


S.R. | Abbrivation Long Form S.R. | Abbrivation Long Form 
li. fae S| 5 Sitting र CL Climbing 
२ ST Standing aes | Peps | Pulling & Pushing 
3 W Walking शि | १ MF Manipulation with Fingers, 
° BN Bending १२ RW Reading & Writing 
घु L Lifting 93 SE Seeing 
& KC Kneeling & Crouching, १४ H Hearing 
७ JU Jumping q4 C Communication 
CRL Crawling 
CATEGORY ABBREVIATIONS USED: 
S.R. | Abbrivation Long Form S.R. | Abbrivation Long Form 
‘Bo Blind १२ CP Cerebral Palsy 
2 LV Low Vision 93 LC Leprosy Cured 
3 Oe Deaf १४ Dw Dwarfism 
° HH Hard of Hearing 94 AAV Acid Attack Victims 
चु OA One Arm १६ MDy Muscular Dystrophy 
& OL One Leg १७ ASD Autism Spectrum Disorder (M- Mild, MoD- Moderate) 
9 BA Both Arms १८ (ID Intellectual Disability 
BL Both Leg १९ SLD Specific Learning Disability 
OAL One Arm and One Leg, २० MI Mental Illness 
| 9 BLOA Both Leg & One Arm २१ MD Multiple Disabilities. 
aa] १ BLA Both Legs Arms 


